प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 
अंतर्गत केंद्र शासनाकडून प्राप्त 
झालेला निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०४/गृनिधो-२ 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo 032 
दिनांक : ०४ मार्च, २०२१ 


वाचा : केंद्र शासनाचे मंजूरी आदेशा क्रमांक:- 

1) N-11012/110/2019-HFA-IV-UD (EFS 9081599) Dt.24.02.2021 

2) N-11012/110/2019-HFA-IV-UD (EFS 9081599) Dt.24.02.2021 

3) N-11012/110/2019-HFA-IV-UD (EFS 9081599) Dt. 24.02.2021 

4) N-11012/110/2019-HFA-IV-UD (EFS 9067674) Dt.25.02.2021 

5) N-11012/110/2019-HFA-IV-UD (EFS 9072242) Dt.25.02.2021 

6) N-11012/110/2019-HFA-IV-UD (EFS 9069788) Dt.25.02.2021 

7) N-11012/110/2019-HFA-IV-UD (EFS 9079276) Dt.25.02.2021 
प्रस्तावना : 

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्यात मंजूर करण्यात आलेल्या विविध प्रकल्पांसाठी केंद्र 

शासनाने संदर्भिय मंजूरी आदेशान्वये रु.३०२.५० कोटी इतका निधी मंजूर केला आहे व सदर निधी 
राज्याच्या एकत्रित निधी जमा झाल्याचे वित्त विभागाने कळविळे आहे. त्यानुसार प्रधानमंत्री आवास 
योजनेंतर्गत प्राप्त निधी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणाना प्रदान करण्यासाठी सुकाणू अभिकरण म्हणजे 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणास (म्हाडा) यांना वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या संदर्भिय आदेशामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या 
अंमलबजावणी यंत्रणाना केंद्र शासनाने मंजूर केल्यानुसार निधी वितरित करण्यासाठी सुकाणू अभिकरण 
म्हणजे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणास (म्हाडा) यांना रु.३०२.५० कोटी (अक्षरी 
रु.तीनशे दोन कोटी पन्नास लक्ष फक्त) इतका निधी यान्वये मंजूर करण्यात येत आहे. 

सदर निधी मागणी क्र. क्यू-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२१६, गृहनिर्माण, (०८) सर्वासाठी गृहनिर्माण 
(०८) (09) सर्वासाठी गृहनिर्माण अंमलबजावणी यंत्रणांना अनुदाने (प्र.म.आ.यो.) (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) 
(कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) लेखाशिर्ष २२१६२९९६ अंतर्गत वितरित करण्यात येत आहे. 

सदर निधी वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई यांच्या स्वाक्षरीने 
अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई येथून आहरित करण्यात यावा. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनाकरिता 
मंजूर HATA आलेला आहे, त्याच प्रयोजनाकरिता खर्च करण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने कोषागारात सादर होणाऱ्या देयकांवर म्हाडाचे नियंत्रक 
अधिकारी प्रतिस्वाक्षरी करतील. 

हे आदेश वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 
दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील परिच्छेद-९ नुसार निर्गमीत करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०४/गृनिधो-२ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०४११५२११६००९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


क Digitally signed by Ravindra Narayan Khetle 
Ra V | n d fa DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=t partment, postalCode=400032, 
st= Ly 
2.5.4.20=188518615e71d343f645c4620bd62f620f5f5af35F 
N a fa a n K h et e 72932959997b73ec7e7c41, cn=Ravindra Narayan Khetle 
Date: 2021.03.04 12:00:47 +05'30' 
रविंद्र खेतले 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
प्राधिकरण, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१. 
२. अभियान संचालक, राज्य अभियान संचालनालय (प्रआयो), गृहनिर्माण भवन, 
वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
४. संबंधित आयुक्‍त, महानगरपालिका / मुख्याधिकारी, नगरपालिका. 
५. संबंधित कोषागार अधिकारी. 
६. उप सचिव,वित्त विभाग (व्यय-३), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७. सह संचालक, लेखा व कोषागरे कॉम्पुटर सेल, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई. 
८. कार्यासन अधिकारी, (अर्थ),गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. निवडनस्ती/ गृनिधो-२ कार्यासन, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


